शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून एकाच 
व्यवस्थापनामार्फत सुरु असलेल्या 
संस्था विलिन करण्यास शासन मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९४/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ डिसेंबर, २०२०. 
वाचा :- १) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे एफ क्र.वेस्टर्न/ 
१-७०२२२३२५४०/ईओए/कॉरिजेन्डम-१, दिनांक ०८/०७/२०२०. 
2) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९४/तांशि-४, 
दिनांक ११/८/२०२०. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची पत्रे क्रमांक २/एनजीसी / 
संस्थाविळीनीकरण/२०२०/९४३, दिनांक ४/१२/२०२०. 


प्रस्तावना : 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी वर नमूद क्रमांक-१ येथील दिनांक 
०८/०७/२०२० पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी वर नमूद क्रमांक-३ 
येथील दिनांक ०४/१२/२०२० च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार दिनांक ११/०८/२०२० च्या शासन 
निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी मान्यता दिल्यानुसार शासन निर्णय 
क्र-टीईएम.२०२०/प्र९४.क्र./तांशि-४, दिनांक ११/०८/२०२० सोबतच्या प्रपत्र “अ” मधील अनुक्रमांक - ९ 
समोरील रकाना क्रमांक ४ मध्ये “एमबीए, एमसीए” ऐवजी “एमबीए, एमसीए, बी.व्होक. (बीएफएसआय) 
व बी.व्होक.(सॉफ्टवेअर डेव्हळपर्मेट)” अशी सुधारणा करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२१५१५१२२८०५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY AUDUMBAR 
DHARURKAR 


(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, ३०५, शासकीय तंत्रकिनेतन इमारत,४९, 
GRAS), SAAS जंग मार्ग, बांद्रा (Ga), मुंबई ४०००५१ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.९४/तांशि-४ 


. सहसंचालक, सर्व तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

४. कुलसचिव, सर्व संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड 

६. प्राचार्य, सर्व संबंधित संस्था (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

७. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७वा मजला, 

चंद्रळोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

८. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

९. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


